नागपूर महानगरपालिका 

नागपूर महानगरपालिका सभेने पारित केलेला ठराव 
क्र.२७२ दि.३०/११/२०११ महाराष्ट्महानगरपालिका 
अधिनियम कलम ४५० (अ) तसेच ४५१ (१ अन्वये 
अंतिमत: विखंडीत करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक-नामपा-२०१६/६२५-२०१४/प्र.क्र.११/नवि-२६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९/०९/२०१९ 


वाचा :- १) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. १२०/आस्थापना, दिनांक ०६/०७/२०१२ 
२) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र. २६१/आस्थापना, दिनांक ०९/११/२०१२, 
दि.३०/०३/२०११,दि.१९/१०/२०११ 
३)आयुक्‍्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.४२५/आस्थापना, दि.०५/०३/२०१४ 
४ौसमक्रमांक दिनांक १६/०५/२०१६ चा शासन निर्णय 
५) अपर आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे पत्र क्र.११६/आस्थापना, दि.१४/०७/२०१६ 
प्रस्तावना: 
आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांचे संदर्भाधिन क्र.१ अन्वये केलेल्या विनंतीस अनुलक्षून नागपूर 
महानगरपालिका सभेने पारित केलेला ठराव क्र.२७२ दि.३०/११/२०११ संदर्भ क्र.४ येथील शासन निर्णय दि.१६ 
मे, २०१६ अन्वये तात्पुरता निलंबित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्यानंतर 
अपर आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांनी संदर्भ क्र.५ चे पत्राने अभिवेदन सादर केले असून त्यानुसार नागपूर 
महानगरपालिका सभेने पारित केलेला ठराव क्र.२७२ दि.३०/११/२०११ विखंडीत करण्याची शिफारस शासनास 
केली आहे. महापालिकेचे अभिवेदन मुदतीत तसेच आजअखेर प्राप्त नाही. या पार्श्वभूमीवर नागपूर 
महानगरपालिका सर्व साधारण सभेने पारित केलेला ठराव क्र.२७२ दि.३०/११/२०११ हा महानगरपालिका 
अधिनियमातील कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका यांच्या संदर्भाधीन क्र.५ येथील दि.१४/०७/२०१६ चे पत्रान्वये केलेल्या 
विनंतीनुसार नागपूर महानगरपालिका सर्वसाधारण सभेने पारित केलेला ठराव क्र.२७२ दि.३०/११/२०११ हा 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ४५१ (३) नुसार अंतिमत: विखंडीत करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१९०९०९१४४००७८६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Shashikant Narhari ECan oxGoverment Of Marsa ot 
Yog e त्व ae eer 26 le moe fae . a it 2ea6823e6595d110ff 


Date: 2019.09.09 15:05:39 +05'30' 


(शशिकांत योगे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Shashikant Narh 
IN, ०-७ ent Of Maharasht Urban Development 


) मा.महापौर,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, द्वारा आयुक्‍त,नागपूर महानगरपालिका, नागपूर. 
) आयुक्त, नागपूर महानगरपालिका, नागपूर, 
३) प्रधान सचिव (नवि-२) यांचे वि.का.अ. 
) सह सचिव (नवि-२६), नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती, कार्यासन नवि-२६. 


